मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील 
प्रशासकीय बाजुच्या गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क 
संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी, 
२०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 
(दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्था-२०२२/प्र.क्र.१३२/२२/मंउका 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/उपाहारगृहांच्या 
आस्थापनेवरील प्रशासकीय बाजूकडील गट-'ब' (अराजपत्रित) मधील मुख्य लिपिक व गट-'क' मधील 
वरिष्ठ लिपिक, उप लेखापाल, वरिष्ठ भांडारपाल तसेच देयक लेखापाल, लेखा लिपिक, रोखपाल, 
भांडारपाल, लिपिक-टंकलेखक, लिपिक या संवर्गातील सरळसेवा/अनुकंपा/पदोन्नती/अतिरिक्‍्त 
संवर्ग कक्ष या मार्गाने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ ते 
दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून 
ती परिशिष्ट-“अ”, “ब”, व "क" नुसार या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. सदरहू तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २१ जून, २०२१ मधील सूचनांनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


=a कार्यालयीन आदेश क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.१२४/१७/मंउका, दि.२९.०१.२०१७ अन्वये 
श्री. सुदाम का. भोई, बॉयवेटर, यांना देण्यात आलेल्या गट-क संवर्गातील लेखा लिपिक पदावरचा 
तदर्थ पदोन्नती सरळसेवा कोटयातील रिक्‍त पदावरील नसून नियमित पदोन्नतीच्या कोटयातील Rat 
पदावरील असल्यामुळे त्यांचे नाव पदोन्नतीच्या पदावर परिशिष्ठ "क" मध्ये समावेश केला आहे. 


३. सदर तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची गट-'ब' (अराजपत्रित) व गट-'क' संवर्गातील सर्व 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही 
त्रुटी/ वास्तविक चूका राहिल्या असल्यास संबंधितांनी या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या 
आत मंत्राळय उपाहारगृह कार्यालयास लेखी निवेदनाद्वारे ears आणावे. सदर कालावधीत 
काही त्रुटी/ वास्तविक चुकांबाबत निवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर जेष्ठतायादीत काहीही आक्षेप 
नाहीत असे गृहित धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 

४. सदर ज्येष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 

क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या 

कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमित पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्‍त पदावर तात्पुरत्या पदोन्नत्या 

दर्शवून ज्येष्ठतायादीत समावेश केला आहे, AAT कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या कोणत्याही 

कारणास्तव निवडसूचीत बदल झाल्यामुळे रद्द झाल्यास किंवा सुधारित झाल्यास व त्यामुळे त्यांच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-२०२२/प्र.क्र.१३२/२२/मंउका 


सेवाज्येष्ठतेमध्ये बदळ झाल्यास, त्या बदलाच्या अधिन संबंधित तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचा 
ज्येष्ठतायादीत समावेश केलेला आहे. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१९११३४३०८२०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 
BALIRAM MORE 
(दि. ब. मोरे) 
महाव्यवस्थापक 
मंत्रालय उपाहारगृहे 
प्रति, 

१. मंत्रालय आहार/उपाहारगृहातील संबधित कर्मचारी, 
२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट- 'अ 
सवंर्गाचे नाव : मुख्य लिपिक - गट-ब (अराजत्रित) 
वेतनश्रेणी : एस -९४ : ३८६००-१२२८०० 
दिनांक ९ जानेवारी, 2022 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२९) 


संबंधित पदावरील 
नियुक्तीचा मार्ग 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक दिनाक S| जेष्ठतेचा दिनांक 


र wore | बुल | ०९०९७७ | anew कटर 


परिशिष्ट- 'ब' 
सवंर्गाचे नाव : वरिष्ठ लिपिक/उप लेखापाल/वरिष्ठ भांडारपाळ - गट-क 
वेतनश्रेणी : एस -23 : ३५४००-११२४०० 
दिनांक ९ जानेवारी, 2022 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२९) 


संबंधित पदावरील दिनांक 
शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव : जन्म दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग 


सेवानिवृत्तीचा 


जेष्ठतेचा दिनांक ताक 


वक अळा 


९२ 3 
र ER Bate [Rote [ROA 


र ee मान ee महा 


०१.०९.२०२१ 


g 
श्री. सुधाकर सि. कासारे १०.०४.१९६६ ०१.०९.२०२१ 
श्री. जयवंत वि. कुंदर तात्पुरती पदोन्नती | २२.०८.१९७२ 


दि.०१.०९.२०२१ 
०१.०१.२०२१ ३०.०४.२०२४ 


दि.०१.०९.२०२१ 
०१.०१.२०२१ ३१.०८.२०३० ।पासून तात्पुरती 
पदोन्नती 


परिशिष्ट- 'क 
सवंर्गाचे नाव : देयक लेखापाल/लेखा लिपिक/रोखपाल/भांडारपाल/लिपिक/लिपिक-टंकलेखक - गट-क 
वेतनश्रेणी : एस -६ : १९९००-६३२०० 
दिनांक ९ जानेवारी,२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ ) 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे संबंधित पदावरील 
ज्येष्ठता 'पदनाम 
: नाव नियुक्तीचा मार्ग 
क्रमांक 


९ त्रतता ब्रास. कशन |. लेखलिफ्क रत | खला | RR | RE ३००6२०३ 
ata श॑. नोंब्वर | भाळरपाल |. अतिरेक्‍्त संव | २५००९६७ |. खुला TSAR 
२८०६९९८ RA 


जा.-अ 
श्री. तुकाराम अं. राठोड देयक लेखापाल सरळसेवा ०५.०९.१९८२ १९.०७.२००८ | १९.०७.२००८ ३०.०९.२०४० 
(८८४/२००७) 


जन्म दिनांक प्रवर्ग कक, जेष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक 


शेरा 


ज. 
श्री. करण वि. भाईक देयक लेखापाल सरळसेवा ०४.११.१९८६ शा १.०९.२०१२ ०१.०९.२०१२ ३०.११.२०४४ 
(१२८४/२०११) 


रुबल ललल | बला [०३०३२७४ | ee करूळ 
उ क्र र्णज्त क मिनळकर | er Zeca | ९८०४९९९० | SAGAR) | २३०८२०५ | २३०८२२८ याळ 
जनमत wee | ०२०६९९६ ESE | ००२९२७ | ३९०५२२ 


४.२०१७ पासून 
श्री. सुदाम का. भोई भांडारपाल तात्पुरती पदोन्नती २२.०७.१९८२ २९.०४.२०१७ | २९.०४.२०१७ परवर दि..२९.०४.२०१७ पासून 
तात्पुरती पदोन्नती 


२१.०१.१९८८ ०५.१२.२०१७ |_०५.१२.२०१७ | २३१.०३.२०४६ 


श्री. अतुल वि. गावकर तात्पुरती पदोन्नती ०३.०४.१९८६ ०१.०९.२०२१ | ०१.०९.२०२१ | ३०.०४.२०४४ ।दि.०१.०९.२०२१ पासून 
ee Nine scl Ml का 
१२ [att विनोद रा. लिपिक-टंकलेखक १०.०९.१९८२ ०१.०९.२०२१ | ०१९.०९.२०२१ | ३०.०९.२०४० ।दि.०१.०९.२०२१ पासून 
ee ee त 9040000000. र्या 89 
१३ Sih. धर्म बा. कचरे भांडारपाल तात्पुरती पदोन्नती १३.०१.१९७५ ०१.०९.२०२१ । ०१.०९.२०२१ ३१.०१.२०३३ ०१.०९.२०२१ पासून 
ee 1 1. 
१४ [Sl नवबलचंद बा. राठोड लिपिक-टंकलेखक विंनती प ३०.१२.१९८२ वि.जा.-अ ०१.०९.२०२१ ०१.०९.२०२१ ३१.१२.२०४० |दि.०१.०९.२०२१ पासून 
ee eee ee eee "000:. 1: 


